मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जुले, २०२२ 


संदर्भ : १ वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. असंक -१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वि.सु 

दि.१० सप्टेंबर, २००१ 

२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि १००६/प्र.क्र.४६/२००६/वि.सु-०१, दि.१३ जून, २००६. 

3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-१००३/प्र.क्र.७९/प्रशासन-१ 
दि.११ ऑक्टोबर, २००४ 

४) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र./मुवाशा/का-१(६)/७०३, 
दि.३० जुले, २०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दि.२७ एप्रिल, २०२२. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.११/१०/२००४ अन्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 

अधिपत्याखालील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. सदर कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
या कार्यालयाचा आकृतीबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागामार्फत प्राप्त झालेल्या सुचनांनुसार आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उप 
समितीसमोर दि.१३ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. सदर 
कार्यालयातीळ सर्व पदांचा आढावा घेऊन उपसमितीने शिफारस केल्याप्रमाणे प्रस्ताव 
उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर दि.१३ जुलै, २०२१ च्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयाच्या आकृतीबंध निश्चितीबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर असलेल्या १५ संवर्गातील पदांचा आढावा घेऊन “ cy पदे 
नियमित व बाह्ययंत्रणेव्दारे १७ पदे ” अशा एकूण १०२ पदांच्या (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ 
प्रमाणे) सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविलेल्या संवर्गातील रिक्‍त पदांवर वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती 
करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लोहमुद्रक, 
दप्तरी, नाईक व शिपाई हा संवर्ग “ मृत संवर्ग ” ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर संवर्गात 
सद्य:स्थितीत जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात यावीत. सदर 
अधिसंख्य पदांचा तपशिळ विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. अधिसंख्य ठरविलेल्या 
पदावरील व्यक्‍तीचे पद सेवानिवृत्ती/ राजीनामा/मृत्यू/पदोन्नती इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यांनतर सदर 
अधिसंख्य पद रद्द होईल. तद्नंतर त्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात येतील. 
३. सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात 
सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात याव्यात. बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात येणाऱ्या पदांचा तपशिळ विवरणपत्र-क 
मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा घेताना संवर्ग निहाय सेवा घेण्याऐवजी संवर्गाचे 
एकत्रिकरण करुन (Multitasking करणारा कर्मचारीवृंद) बहुउद्देशिक स्वरुपाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे 
घेण्यात याव्यात. तसेच बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा घेताना वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.२७/०९/२०१० 
व वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२७/०४/२०२२ मधील सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 
४. या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तसेच अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या 
वेतन व भत्त्यांचा खर्च यापूर्वी ज्या लेखाशीर्षाखाली वेतन घेत होते, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही 
खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १३ जुले, २०२१ रोजीच्या बैठकीत 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५०/आ.पु.क. दि.२३/०६/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०७१४१२३१५७०६१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Vikram Nivrutti 1...“ 


jaharashtra, 
2.5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d3274a32d 
e69eb6a25, 


D h a mM a | ian nS SII 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 
प्रत :- 


१. मा. मंत्री (सा.बां) / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


५. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. सर्व सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वाद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. कार्यासन आ.पु.क. / सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १४ जुले, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-अ (नियमित पदांचा तपशिल) 


अनु. पदनाम वेतनश्रेणी (७ व्या वेतन शासन निर्णय, दि. विभागाने उच्चस्तरिय सचिव 
क्र आयोगानुसार) रुपये ११/१०/२००४ प्रस्तावित समितीने मंजूर केलेली 
नुसार सध्या मंजूर | केलेली पदे नियमित पदे 
असलेली पदे 
1१ | २ ३ ४ | ५ द 
| a. | मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ एस-२९, रु. १३११००-२१६६०० Se ae a a - | 
२. | उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ एस-२५, रु.७८८००-२०९२०० ४ 8 ४ 
आणि 
एस-२७, रु.११८५००-२१४१०० 
(२०% पदांना निवडश्रेणी) 

३. | वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ एस-२३,रु.६७७००-२०८७०० maa Ld 1_ 6 | 
v. वास्तुशास्त्रज्ञ एस-२०, रु.५६१००-१७७५०० २० २० १५ 
५. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस-१५, रु. ४१८००-१३२३०० = | ae a ae 
६. | कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 'एस-१५, रु.४१८००-१३२३०० २० २० १५ 
७. | अधीक्षक एस-१४, रु. ३८६००-१२२८०० [= | | | Lf 4 
८. | प्रथम लिपिक एस-१३, रु. ३५४००-११२४०० ee | Lo | L = 
8. सहायक कनिष्ठ एस-१२ रु.३२०००-१०१६०० २० २० १८ 

वास्तुशास्त्रज्ञ आणि 

एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 
(४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 

| 9°. | वरिष्ठ लिपिक एस-८, रु. २५५००-८११०० & & & 
| 99. | कनिष्ठ लिपिक एस-६, रु. १९९००-६३२०० १३ १३ १३ 
१२. | लोहमुद्रक एस-३, रु. १६६००-५२४०० षु षु ० (मृत संवर्ग) 
१३. | नाईक एस-३, रु. १६६००-५२४०२ बि | a a et 
१४. | दप्तरी BIER, रु. १६६००-५२४०१ | “हल. | शिक आ ० (मृत संवर्ग) 
१५. | शिपाई एस-१, रु. १५०००-४७६०० १७ १२ ० (मृत संवर्ग) 

एकूण १२१ ११६ ८५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


ART निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१, दि. १४ जुले, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-ब (अधिसंख्य पदांचा तपशिल) 


पदनाम 


वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन 


मृत ठरविण्यात आलेल्या | मृत ठरविलेल्या पदांवर | निर्माण करण्यात आलेली 
क्र. आयोगानुसार पदांची संख्या कार्यरत असलेल्या अधिसंख्य पदे 
कर्मचाऱ्यांची संख्या 

Fa | २ ३ a a) ५ & 
डि लोहमुद्रक एस-३, रु. १६६००-५२४०० 4 2 2 
2. | नाईक एस-३, ©. 18800-42802 | १ FE 
३. | दप्तरी एस-३, रु.१६६००-५०२४०१ [| 
४. | शिपाई एस-१, रु. १५०००-४७६०० १७ १२ १२ 

एकूण २४ १५ १५ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.9७/प्रशासन-१, दि. १४ जुले, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-क (बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाच्या पदांचा तपशिल) 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळाची संख्या 
[1 १__| २ ३ 
१. | लोहमुद्रक ३ 
२. | नाईक १ 
३. । दप्तरी १ 
४. | शिपाई १२ 
एकूण मनुष्यबळ | tw 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


